RNINo. MAHBIL / 2009 /35529 
Reg . No. MH/MR /South - 345 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून ५ -११ , २०१४ /ज्येष्ठ १५- २१ , शके १९३६ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 

Office Order 


No. Admn. 870 /2014 . — Shri S . S . Patil, Civil 
Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate, 
First Class , Vengurla is granted earned leave 
for 3 days from 1st April 2014 to 3rd April 2014 
with enjoy prefix holidays on 30th March 2014 
(Sunday ) and 31st March 2014 (Gudi Padwa ) 
and permission to leave Head quarters from 
30th March 2014 B . O . H . to 

4th April 2014 . B .O . H . 
No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri S . S . Patil, is 
reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Vengurla . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981, 
Shri S . S . Patil, would have been continued to 
an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Vengurla had 
he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of 
Shri S . S . Patil, Civil Judge ( Junior Division ) 
and JudicialMagistrate , First Class, Vengurla 
the charge of the Court of Civil Judge ( Junior 


Division ) and JudicialMagistrate , First Class , 
Vangurla from 30th March 2014 B . O . H . to 
4th April 2014 B . O . H . shall remain with 
Shri S . B . Hiwale , Joint Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Kudal. 

The Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Vengurla is 
directed to hand over the charge of his Court 
to the Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kudal. The 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla is also 
directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to 
the officers concerned . 


SUNIL K . KOTWAL , 

Principal District and 
Sindhudurg, 

Sessions Judge , 
dated the 27th March 2014 . Sindhudurg . 


IT 


Ich (aol.fa.y.) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ५ -११ २०१४ /ज्येष्ठ १५ - २१, शके १९३६ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS), 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge ofGovernmental or Semi-Governmental 
functions . 

(g ) Assemblies in or about schools , colleges 
and other educational institutions for academic 
activities . 

(h ) Assemblies in factories, shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers . 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


No. CP /XI(6 )/ A . P . 7701( 10 )/2014 . — Whereas , it is 
considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section (3 ) of section 37 read with 

sub - section (2 ) of section 10 of the Bombay 
Police Act, 1951 (Bom . Act XXII of 1951) do , 
prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii) Any procession of any persons ; and 

( iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 - 01 hours on 
23rd May 2014 and ending at 24 -00 hours on 
6th June 2014 throughout the City of Brihan 
Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

( a ) Marriage /thread/naming ceremony , 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematorium /burial places. 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs , 
co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places, and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media . 


Given under my hand and seal this 20th May 
2014 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations ), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ५- ११ २०१४ / ज्येष्ठ १५- २१ , शके १९३६ ३ 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
मनाई आदेश 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ०६ / २०१४ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 

परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका. 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना ( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी असलेले ठिकाण . 
मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. आयोजन केले जाण्याची 

सदर मनाई आदेश दिनांक ३० मे २०१४ रोजी ०० -०५ वाजेपासून 
दाट शक्यता आहे. 

दिनांक १५ जून २०१४ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
माहे, जून मध्ये दिनांक १२ जून २०१४ वटपौर्णिमा, दिनांक १४ जून वरील मनाई आदेशाचाभंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , 
२०१४ शब्बेबारात असे सण साजरे होणार आहेत . 

सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , विजय कांबळे , पोलीस आयुक्त, ठाणे 

ठाणे , 

विजय कांबळे , 
शहर, मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७(१ ) व ( ३ ) 

दिनांक २८ मे २०१४ . पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 
___ (१) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास 

क्रमांक रा. अ./ २४३९/ २०१४ . - श्रीमती सी . एम्. साळुके, तदर्थ 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २३ एप्रिल २०१४ 
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा 

ते २६ एप्रिल २०१४ अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक 
साधने जमा करणे. 

२७ एप्रिल २०१४ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . आहे . 
( ४) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
इत्यादी . 

श्रीमती सी . एम् . साळुके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

येत आहे . 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम , ३९ नुसार 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती सी . एम् . साळुके, हे अधिकारी 
अशी भाषणे, हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. . 

जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, 
( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या असत्या . 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

श्रीमती सी. एम् . साळुके, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 

जावक क्रमांक २७९५, दिनांक १७ जुलै २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 

राहील . 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 

श्री . म. मोडक , 
नाहीत. 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

दिनांक २५ एप्रिल २०१४ . 

रायगड- अलिबाग . 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
__ ( ३) सरकारी/ निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 


भाग एक ( को.वि .पु.) – १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ५ - ११ २०१४/ ज्येष्ठ १५ - २१, शके १९३६ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 
[मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७(१) ( ३) ] 

कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या 

कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
मनाई आदेश 

( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
क्रमांक पोआ/ नमुं / वि . शा ./ म. आ ./ १९७९ / १४. - ज्याअर्थी, नवी येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

कलम ३७( १ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 

( ४) मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 

कलम (३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
करतात . दिनांक ४ जून २०१४ रोजी शाबुओथ ( ज्यु सण ) साजरा 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस 
होणार आहे. अशा वेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून दिनांक २८ मे 

(५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा ,सिनेमागृह 
२०१४ रोजीचे ०० -०१ वा . पासून ते दिनांक ११ जून २०१४ रोजीचे 

इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
२४- ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ 
च्या कलम ३७( १) व ( ३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

___ (६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 

ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
( २) आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 

( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 

अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
( ३) त्याअर्थी, मी , शहाजी उमाप, पोलीस उप आयुक्त, विशेष 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यनिशी दिलेला आहे . 
शाखा, नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 

शहाजी उमाप, 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २८ मे २०१४ नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , 
रोजीचे ०० -०१ वा . पासून ते दिनांक ११ जून २०१४ रोजीचे २४ -०० । दिनांक २७ मे २०१४ पोलीस आयुक्त , नवी मुंबईकरिता. 
वा . पर्यंत १५ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग मुंबई यांजकडून 
( अ ) कोणाताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी/ (टीसी)/ १०६७३/ २०१३- २०१४ / 
बरोबर नेणे . 

सन २०१४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई, याद्वारे 

अधिसूचित करीत आहे की , कासाब्लांका को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

प्लॉट नं . ४८०, १३ वा रोड , चेंबुर मुंबई ४०० ०७१ ही संस्था महाराष्ट्र 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 

सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (१९६१ चा महा. ( २४ ) (९ ) (१ ) अन्वये 
करणे. 

नोंदणीकरीता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि 
___ ( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी , दंड, काठ्या, बंदुका व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
बरोबर नेणे. 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

प्रसाद ओक , 
(इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 

कोकण भवन , 

उप निबंधक , 
( फ ) यामळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किवा दिनांक २८ फेब्रवारी २०१४ सहकारी संस्था एम -विभाग मंबई . 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 


कोकणभवन. . 


. उप निबंधक, .. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ५ - ११ २०१४ / ज्येष्ठ १५ - २१, शके १९३६ 


कल्याण 


कल्य 


पाण 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी /(टीसी)/२५८३२ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१३ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ भरत भोईर पार्क बि . नं . २ ” 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ८५, हिस्सा नं . २, मौजे 
चिकणघर , कल्याण ( प. ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम 
९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम , १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 

उप निबंधक, 
कल्याण , 

सहकारी संस्था , कल्याण, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१३. 

तालुका कल्याण. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /(टीसी )/ २५८३५ / २०१३-२०१४ / 
सन २०१३ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ योगेश्वर अपार्टमेंट " को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि., सर्व्हे नं. ४८, ४३/ २, अन्नपूर्णा नगर , आधारवाडी , 
कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


प्रमाणपत्र 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम, १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 

उप निबंधक , 
कल्याण, 

सहकारी संस्था , कल्याण , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१३. 

तालुका कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 

___ यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी / (टीसी)/ २५८३३ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१३ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ रामचंद्र ” को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लि ., सर्व्हे नं . २३ अ, हिस्सा नं . १/ २, शिवसेना शाखेच्या मागे , 
जिम्मीबाग, कोळसेवाडी , तिसगांव रोड, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण , । 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील । 
( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


प्रमाण 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २५८३८ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ श्री ईश्वरकृपा ” को - ऑप. हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९२, हिस्सा नं . १/ ५ , सिटी सर्व्हे नं . ओ / ७ , 
मौजे चिकणघर , गुरुकृपा सोसायटी, रामबाग लेन नं . ४,कल्याण ( पश्चिम ) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधल ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम , १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म . तांबे, 

उप निबंधक , 
कल्याण, 

सहकारी संस्था , कल्याण , 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१३. 

तालुका कल्याण. 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम , १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 

उप निबंधक , 
कल्याण, 

सहकारी संस्था , कल्याण 
दिनांक २० डिसेंबर २०१३ . 

तालुका कल्याण. 


सह 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ५ - ११ २०१४ / ज्येष्ठ १५ - २१, शके १९३६ 


कल्याण 


ज्या 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन/ एचएसजी/(टीसी) /२५८३९/ २०१३-२०१४ / 
सन २०१३. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ मनिषा पॅराडाईज " को - ऑप. 
हौसिंग सोसायटी लि ., नवीन सर्व्हे नं . ७, हिस्सा नं . २ ओ, जुना सर्व्ह 
नं . ८० , हिस्सा नं . २ ( पैकी) , विठ्ठल कृपा अपार्टमेंट जवळ , विठ्ठल नगर, 
म्हारळ , पो . वरप , कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 

यांजकडून 
___ क्रमांक टीएनए केएलएन /एचएसजी/( टीसी) /२५८४१/ २०१३- २०१४ / 
सन २०१३ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ श्री एकविरा सावली ओ आणि बी " 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ३४ , हिस्सा नं . ७, मौजे पिसवली, 
श्री. मंगल रोड हॉटेल फिफ्टीच्यामागे, पिसवली, कल्याण ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील ( १९६१ चा महा . २४) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम , १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण । 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

सुरेंद्र म. तांबे , 

उप निबंधक , 
कल्याण, 

सहकारी संस्था, कल्याण , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१३. 

तालुका कल्याण. 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम, १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 

उप निबंधक , 
कल्याण, 

सहकारी संस्था, कल्याण , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१३. 

तालुका कल्याण. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ केएलएन / एचएसजी /(टीसी) / २५८४० / २०१३- २०१४ / 
सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ मनिषा पॅलेस टाईप ” को 

ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., नवीन सर्व्हे नं . ७, हिस्सा नं . २ अ, जुना 
सर्व्हे नं . ८० , हिस्सा नं . २ ( पैकी), विठ्ठल कृपा अपार्टमेंट जवळ , विठ्ठल 
नगर , म्हारळ , पो . वरप, कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
मधील संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी/( टीसी ) / २५८४२ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ श्री एकविरा सावली डी ” को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ३४, हिस्सा नं. ७, मौजे पिसवली, श्री. 
मंगल रोड हॉटेल फिफ्टीच्यामागे , पिसवली, कल्याण ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० मधील (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम , १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे , 

उप निबंधक , 
कल्याण , 

सहकारी संस्था , कल्याण , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१३ . 

तालुका कल्याण. 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम , १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 

उप निबंधक , 
कल्याण , 

सहकारी संस्था, कल्याण, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१३. 

तालुका कल्याण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ५ - ११ २०१४ / ज्येष्ठ १५ - २१, शके १९३६ 


(ल्याण 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 

यांजकडून 
___ क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/( टीसी )/ २५८४४ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ रविंद्र रेसिडेन्सी ” को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १२८ , हिस्सा नं . ७ ते ११, सर्व्हे नं . १३० , हिस्सा 
नं . ६/ ८ /१, मौजे मांडा, बल्याणी रोड, मांडा, टिटवाळा (पूर्व), 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / एचएसजी/ (टीसी)/ २५८४७ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ राजेश्वरी पार्क फेज - २ " को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि .,स . नं . ६२, हिस्सा नं. ९, १० , मौजे तिसगाव, चेतना 
स्कुल जवळ, श्रीमलंग रोड , कल्याण ( पू.), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चेनियम १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 

उप निबंधक , 
कल्याण, 

सहकारी संस्था, कल्याण तालुका , 
दिनांक २४ जानेवारी २०१४ . 

कल्याण . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे , 

उप निबंधक , 
कल्याण , 

सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ . 

कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी /( टीसी )/ २५८४६ / २०१३- २०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ ओम चैतन्य विष्णु टॉवर " 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सिटी स.नं . ३३८५ बी , मौजे कल्याण 
डॉ. आचार्य हॉस्पिटलच्या जवळ , बैलबाजार, कल्याण (प.), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील 
( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण, तालुका कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी/( टीसी)/ २५८४९/ २०१३- २०१४ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ शांताराम " को - ऑप. हौसिंग 
सोसायटी लि ., स . नं . ०८ , हिस्सा नं . ०६ , शांताराम नगर, पाईप लाईन , 
मौजे पिसवली, कल्याण ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महा . २४ ) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

सुरेंद्र म. तांबे, 

उप निबंधक , 
कल्याण, 

सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१४ . 

कल्याण. 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे. 

सुरेंद्र म . तांबे , 

उप निबंधक , 
कल्याण, 

सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, 
दिनांक २९ जानेवारी २०१४ . 

कल्याण. 


दिवाण. जानेवारी २०१४. सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ५ - ११ २०१४/ ज्येष्ठ १५ - २१, शके १९३६ 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग, 
मनाई आदेश 

यांजकडून 
क्रमांक उचिशा / पोल - २ ,/ म . आ ./ कडवई / १०५७/ १४ . - ज्याअर्थी, मौजे 

अंतरिम आदेश 
कडवाई ता. संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमीबाबत इकडील क्रमांक प्रादुविअ/मुंबई/ क -१ / अंतरिम आदेश / युनिर्व्हसल / १९१९ / २०१४ . 
आदेश क्र . उचिशा/ पोल-२,/ म. आ ./ कडवई / ७२३/ १४ दिनांक १९ मार्च महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम १०२( १) ( अ ) 
२०१४ अन्वये दिनांक २९ मार्च २०१४ ते दिनांक २६ मे २०१४ या (दोन ) व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी मीना विजय 
कालावधीकरीता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे आहेर, विभागीय उपनिबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) मुंबई विभाग असे 
मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे . 

आदेश देत आहे की , युनिर्व्हसल को - ऑप. डेअरी सोसा . मर्या. युनिट 
आणि ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील जाक्र .जिविशा / 

नं . ११ , आरे मिल्क कॉलनी , गोरेगांव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६५ , या 
कार्या-१/ फा .क्र . १४ / २८९४ / १७२८४ / २०१४, दिनांक मे २०१४ अन्वये ।। 

संस्थेचा कारभार समापनात घेण्यात यावा व कलम १०३(१ ) अंतर्गत 
कळविले आहे की , वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला 

अवसायक म्हणून श्री . के. व्ही . महाळुगे, दुध संकलन पर्यवेक्षक , मार्फत 
नसल्याने, वादग्रस्त जागेकरिता दिनांक २७ मे २०१४ रोजीपासून पुढे ६० 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी मुंबई विभाग यांची नेमणूक 
दिवस, मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश 

करण्यात येत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० चे कलम 
लागू करण्याची विनंती केली आहे . 

१०२ ( २ ) मध्ये निदेश केल्याप्रमाणे अंतरिम आदेश कायम का करण्यात 

येऊ नये ? या संबंधीचे स्पष्टीकरण सदर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या 
त्याअर्थी, मी . जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पाश्वभूमी 

आदेशाच्या तारखेपासून व एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास सादर 
लक्षात घेता मौजे कडवई ता . संगमेश्वर येथील नजीर जुवळे यांचे 

करावयाचे आहे . तसेच या संबंधित आपले लेखी अथवा तोंडी म्हणणे 
घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला 

असल्यास दिनांक २३ जून २०१४ रोजी दुपारी २.०० वाजता 
जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून दफन करून किंवा 

निम्नस्वाक्षरीकार यांचेसमोर मांडावे. याप्रमाणे मुदतीत स्पष्टीकरण प्राप्त 
अन्य त -हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 

न झाल्यास अथवा उपरोक्त नमूद केलेल्या तारखेस व वेळेत खुलासा 
चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक २८ मे २०१४ ते दिनांक २५ जुलै २०१४ 

सादर करण्यास सदर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कसूर केल्यास त्यांचे 
पर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे . सबब कडवई येथील अधिकृत 

याबाबत काहीही म्हणणे नाही असे गृहित धरून सदरचे अंतरिम आदेश 
स्मशानभूमीपैकी वाणीवठार व कडवई- बाजारपेठ येथील ग्रामस्थानी 

कायम करून अंतिम आदेश काढण्यात येतील याची नोंद घ्यावी. सदर 
“ देण ” येथील स.नं . ५०२ हि नं . १४ क्षेत्र ०. १६.० या जागेचा वापर 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या ज्या मालमत्तेवर चीजवस्तूवर आणि कार्यवाहीयोग्य 
प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा. 

दाव्यावर संस्थेचा हक्क असल्यास अथवा संस्थेचा हक्क असल्याचे 
सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम आढळून येईल ही सर्व मालमत्ता, चीजवस्तु किंवा कार्यवाही योग्य दावे, 
१९५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 

तसेच संस्थेचा व्यवहार , संस्थेची सर्व पुस्तके अभिलेख व इत्यादी 
सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ मे 

दस्तऐवजांच्या अभिरक्षेची नियंत्रणाची व्यवस्था सदर अवसायकांनी 
२०१४ रोजी दिला . 

तात्काळ करावी व त्यानंतर त्यांना कोणतीही चीजवस्तु मिळू शकणार 

नाही याची नोंद घ्यावी . 
राधाकृष्णन बी ., 

सदर अंतरिम आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 

मे २०१४ रोजी देण्यात येत आहे . 


कोकण भवन , 
दिनांक २२ मे २०१४ . 


मीना आहेर, 

विभागीय उपनिबंधक 
सहकारी संस्था (दुग्ध ), मुंबई विकास . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


